वाचा : 


AD 
— 


प्रस्तावना : 


परिविक्षाधीन सहायक गट विकास अधिकारी, 
गट-ब यांना खातेनिहाय जिल्हा संलग्नता 
प्रशिक्षणाकरिता जिल्हा वाटप करण्याबाबत- 
एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम 
(सीपीटीपी)-९ 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मविसे-११२३/प्र.क्र.१४२/आस्था-३ अ 
३ रा मजला, बांधकाम भवन, २५ मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
तारीख: ०२ जानेवारी, २०२४ 


शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांकः टिआरएन-२०१३/प्र.क्र.८४/१३/१२-अ, 
दिनांक २० जानेवारी, २०१४. 

शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांकः टीआरएन-१११४/प्र.क्र.८३/१८-ब, दिनांक 
03 नोव्हेंबर, २०१४. 

शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांकः टीआरएन-०२१७/प्र.क्र.१०/सीपीटीपी, 
दिनांक १३ नोव्हेंबर, २०१७. 

शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांकः टीआरएन-०२१७/प्र.क्र.१०/सीपीटीपी, 
दिनांक १८ ऑगस्ट, २०२१. 

कार्यालयीन आदेशा, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांकः टिआरएन-२०२३/प्र.क्र.२६/सीपीटीपी- 
ब, दिनांक १८ सप्टेंबर, २०२३. 

शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांकः टिआरएन-०६२३/प्र.क्र.६४/सीपीटीपी, 
दिनांक २२ सप्टेंबर, २०२३. 

शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मविसे-११२३/प्र.क्र.१४३/आस्था-३ अ, दिनांक १६ 
ऑक्टोबर, 2023. 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून राज्यसेवा परीक्षेमधून सरळसेवेने नियुक्‍त होणाऱ्या गट-अ 


व गट-ब मधील अधिकाऱ्यांना एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण देण्याबाबतचा निर्णय सामान्य प्रशासन 
विभागाच्या उपरोक्त वाचा मधील अनुक्रमांक १ येथील दिनांक २० जानेवारी, २०१४ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये घेण्यात आलेला आहे. सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपरोक्‍त वाचा मधील अनुक्रमांक ५ येथील 


दिनांक १८ 
गट विकास 


सप्टेंबर, २०२३ रोजीच्या कार्यालयीन आदेशान्वये, राज्यसेवा परिक्षा-२०२१ अन्वये सहायक 
अधिकारी, गट-ब या पदासाठी शिफारस प्राप्त ठरलेल्या एकुण १५ उमेदवारांना एकत्रित 


परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-९ अंतर्गत, परिविक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी अधिकारी म्हणून नियुक्‍ती देण्यात 
आली असून त्यांना वनामती, नागपूर येथे दिनांक ०३ ऑक्टोबर, २०२३ (म.पू) रोजी रूजू होण्याबाबत 


शासन निर्णय क्रमांकः मविसे-११२३/प्र.क्र.१४२/आस्था-३ अ 


कळविण्यात आलेले आहे. त्यानुसार एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-९ अंतर्गत श्रीमती सुप्रिया म. 
पाटील, परिविक्षाधीन सहायक गट विकास अधिकारी, गट-ब यांनी पायाभूत प्रशिक्षणाचा टप्पा व सत्र-१ ची 
परिक्षा पूर्ण केलेली आहे. एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-९ मधील श्रीम. सुप्रिया म. पाटील, 
परिविक्षाधीन सहायक गट विकास अधिकारी, गट-ब ह्या गरोदर असल्याकारणाने सामान्य प्रशासन 
विभागाने त्यांना दिनांक २७.११.२०२३ या अनिवार्य संलग्नता सुरू झाल्याच्या कालावधीपासून ते तांत्रिक 
प्रशिक्षण पुर्ण होईपर्यंत म्हणजेच दिनांक २७ नोव्हेंबर, २०२३ ते दिनांक १८ ऑगस्ट, २०२५ पर्यंत 
खातेनिहाय जिल्हा संलग्नता प्रशिक्षणासाठी जिल्हा वाटप करण्याचे अभिप्राय दिनांक १८ डिसेंबर, २०२३ 
रोजीच्या टिप्पणीन्वये दिले आहेत. त्यानुसार श्रीमती सुप्रिया म. पाटील, परिविक्षाधीन सहायक गट विकास 
अधिकारी, गट-ब यांना खातेनिहाय जिल्हा संलग्नता प्रशिक्षणासाठी जिल्हा वाटप करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-९ मधील श्रीम. सुप्रिया म. पाटील, परिविक्षाधीन 
सहायक गट विकास अधिकारी ह्या गरोदर असल्याकारणाने सामान्य प्रशासन विभागाने दिनांक २७ 
नोव्हेंबर, २०२३ या अनिवार्य संलग्नता सुरू झाल्याच्या कालावधीपासून ते तांत्रिक प्रशिक्षण पुर्ण होईपर्यंत 
म्हणजेच दिनांक २७ नोव्हेंबर, २०२३ ते दिनांक १८ ऑगस्ट, २०२५ पर्यंत खातेनिहाय जिल्हा संलग्नता 
प्रशिक्षणासाठी श्रीमती पाटील यांच्या स्व-महसूल मधील स्व-जिल्हा देण्याबाबत अभिप्राय दिलेले आहेत. 
त्यानुसार श्रीम. सुप्रिया म. पाटील, परिविक्षाधीन सहायक गट विकास अधिकारी यांना खातेनिहाय जिल्हा 
संलग्नता प्रशिक्षणासाठी सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट- अ नुसार, जिल्हा परिषद वाटप करण्यात येत आहे. 
सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक ०३ नोव्हेंबर, २०१४ रोजीच्या शासन निर्णयातील अटी व तरतूदी 


शिथील करण्यासाठी सदर प्रकरण पुर्वोदाहरण म्हणून वापरता येणार नाही. 

०२. श्रीम. पाटील यांना त्यांचा अपुर्ण राहिलेला अनिवार्य संलग्नता टप्पा व तांत्रिक प्रशिक्षणाचा 
टप्पा एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमाच्या पुढील तुकडीसोबत विशिष्ट अर्हता गुणांसह पुर्ण करावा 
लागेल. तथापि, सदर टप्प्यांच्या गुणांचे मुल्यांकन शुन्य करून त्याआधारे त्यांची एकत्रित परिविक्षाधीन 
प्रशिक्षण कार्यक्रम-९ अंतर्गत सेवाजेष्ठता निश्चित करण्यात येईल. 

०३. संबंधित जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेकडे परिविक्षाधीन अधिकारी यांनी 
तात्काळ रूजू व्हावे व रूजू झाळेबाबतचा अहवाल मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांचे मार्फत 
शासनास सादर करावा. 

०४. एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम (सीपीटीपी)-९ अंतर्गत सहायक गट विकास 
अधिकारी, गट-ब मधील प्रशिक्षणार्थी अधिकाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार, सुधारित 
वेतन मॅट्रीक्स मधील एस-१५ : ४१८००-१३२३०० या वेतन स्तरात वेतन अदा करण्यासाठी, सहायक गट 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मविसे-११२३/प्र.क्र.१४२/आस्था-३ अ 


विकास अधिकारी, गट-ब ची १५ अधिसंख्य पदे ग्राम विकास विभागाच्या उपरोक्‍त वाचा मधील अनुक्रमांक 
७ येथील दिनांक १६ ऑक्टोबर, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, दिनांक ०३ ऑक्टोबर, २०२३ ते 
दिनांक ०२ ऑक्टोबर, २०२५ या २ वर्षांच्या कालावधीकरिता निर्माण करण्यात आलेली आहेत. 
०५. सीपीटीपी-९ मधील संबंधित उमेदवारांचे वेतन व इतर अनुषंगिक भत्त्यांसाठी सेवार्थ 
प्रणालीमध्ये नोंद करणे, त्यांचे एनपीएस क्रमांक प्राप्त करून घेणे, त्यांच्या वेतनासाठी आहरण व संवितरण 
अधिकारी नियुक्त करणे, सेवा पुस्तक तयार करणे इ. कार्यवाही करण्यात यावी. 
०६. सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक १३ नोव्हेंबर, २०१७ व दिनांक १८ ऑगस्ट, २०२१ 
अन्वये, एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम रजांबाबतचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. या 
धोरणातील तरतुदीस अनुसरून जिल्हा संलग्नता या टप्प्यामध्ये परिविक्षाधीन उमेदवारांच्या रजेबाबत 
निर्णय संबंधित जिल्हास्तरावरील अधिकारी यांनी घ्यावा. 
०७. सदर प्रशिक्षणाबाबतची कार्यक्रम पुस्तिका स्वतंत्रपणे कळविण्यात येईल. सदर कार्यक्रम 
पुस्तीकेनुसार प्रशिक्षण पूर्ण करण्यात यावे. तसेच सद्यस्थितीत श्रीमती सुप्रिया पाटील, परिविक्षाधीन 
सहायक गट विकास अधिकारी, गट-ब यांच्या जिल्हा संलग्नतेच्या प्रशिक्षणाबाबतची कार्यक्रम पुस्तिका 
प्राप्त होईपर्यंत त्यांना सदर प्रशिक्षणाच्या कालावधीत खातेनिहाय जिल्हा संलग्नतेसाठी कार्यरत 
असलेल्या जिल्ह्यामध्ये संबंधित सहायक गट विकास अधिकारी यांना दैनंदिन कामकाजात मदत 
करण्याच्या सूचना संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी द्याव्यात. 
०८. सदर झासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक १८ डिसेंबर, २०२३ रोजीच्या 
टिप्पणीन्वये दिलेल्या अभिप्रायास अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०१०२१७२००८५४२० असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
DR.URMILA __ cxcinctcovtexnen यात, 


ou=RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=0a6ce46aedb9acea34c72711d852d8e2 


V Al B H AV €71€76603f9082ea9709649¢6f45dc30, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=7 13D6BDDB988B05B1CC072EBF 
D3A58E7E640EA20499573AAE08DC106AC632A 
J O S H | DD, cn=DR.URMILA VAIBHAV JOSHI 
Date: 2024.01.02 17:28:27 +05'30' 


(डॉ. उर्मिला जोशी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र मुंबई/नागपूर. 
२. मा.मंत्री (ग्रा.वि.), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मविसे-११२३/प्र.क्र.१४२/आस्था-३ अ 


३. प्रधान सचिव (ग्रा.वि. व पं.रा.), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. विभागीय आयुक्‍त, विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, पुणे विभाग, पुणे. 

५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, कोल्हापूर. 

६. महासंचालक, यशदा, राजभवन आवार, बाणेर रोड, पुणे. 

७. संचालक, वनामती, धरमपेठ अमरावती रोड, नागपूर. 

८. सह सचिव/उप सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. सह सचिव/उप सचिव, (कार्या-१६ ब, सीपीटीपी), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार अधिकारी कार्यालय, जिल्हा कोल्हापूर. 
११.संबंधित प्रशिक्षणार्थी (संचालक, वनामती, धरमपेठ अमरावती रोड, नागपूर यांचेमार्फत). 
१२.निवड नस्ती (कार्यासन आस्था-३ अ), ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मविसे-११२३/प्र.क्र.१४२/आस्था-३ अ 


शासन निर्णय क्र.मविसे-११२३/प्र.क्र.१४२/आस्था-३ अ, दिनांक ०२ जानेवारी, २०२४ सोबतचे सहपत्र 


परिशिष्ट- अ 


एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम (सीपीटीपी) ९- अंतर्गत सहायक गट विकास अधिकारी, गट-ब 
संवर्गातील संबंधित अधिकाऱ्यास “खातेनिहाय जिल्हा संलग्नता” प्रशिक्षणासाठी जिल्हा परिषद वाटप 


अ.क्र. परिविक्षाधीन अधिकाऱ्याचे | स्व-महसूली स्व-जिल्हा प्रशिक्षणासाठी देण्यात 
नाव विभाग आलेली जिल्हा परिषद 
q र 3 8 g 
| 9 | श्रीमती सुप्रिया म. पाटील पुणे कोल्हापूर कोल्हापूर 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


